केंद्र शासनाच्या "भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना 
fers were” या योजनेंतर्गत नगरपरिषद/ 
नगरपंचायत/महानगरपालिकांच्या विकास योजना 
आराखडयातील विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२४/सं.क्र.३९१/प्र.क्र.३५/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४ 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाच्या "भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशोष सहाय्य” या योजनेंतर्गत केंद्र 
शासनाकडून राज्य शासनास निधी प्राप्त होत आहे. या योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये 
केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन विविध नगरपरिषद/ नगरपंचायत/ महानगरपालिका 
यांच्या विकास योजना आराखडयातील चालू असलेल्या कामांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला 
आहे. सन २०२४-२५ च्या प्रस्तावित निधीतून सदर योजना राबविण्यासाठी विभागीय सहसंचालक, 
नगर रचना, कार्यालयाच्या स्तरावरून विहित कार्यपद्धती अवलंबून योजनेंतर्गत प्रकल्पांकरिता 
वास्तुविशारद संस्थेची नेमणूक करण्यात आली आहे. सदर वास्तुविशारद संस्थेमार्फत तयार करण्यात 
आलेल्या प्रस्तावित विकास कामांच्या नकाशांना संबंधित सहसंचाळक, नगर रचना/ सहायक 
संचालक, नगर रचना यांचे स्तरावरून मंजुरी देण्यात आली आहे. वास्तुविशारद संस्थेकडून उक्त 
प्रकल्पांतर्गतच्या विकास कामांची अंदाजपत्रके तयार करून, त्यांना तांत्रिक मंजुरी मिळण्यासाठीचे 
प्रस्ताव, संबंधित आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी/प्रशासक, नगरपरिषद/नगरपंचायत/महानगरपालिका यांनी 
“सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित कार्यालय किंवा संचालक, उपवने व उद्याने” यांचेकडे सादर 
करुन, अशा विकास कामांच्या अंदाजपत्रकांना, तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करुन घेतल्या आहेत. केंद्र 
शासनाच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशोष सहाय्य योजना-२०२४-२५ या प्रस्तावित 
योजनेंतर्गत नगरपरिषद/ नगरपंचायत दुधनी, मोहोळ, भुसावळ, पारोळा, देवनी, बार्शीटाकळी, 
अचलपूर, यवतमाळ, तूमसर, भद्रावती, मूल, वरोरा, देवळी, गडचिरोली, वर्धा आणि महानगरपालिका 
सांगली-मिरज-कुपवाड, अहमदनगर, जळगाव, जालना यांच्या विकास योजना आराखडयातील कामांना 
संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेस अनुसरुन प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२४/सं.क्र.३९१/प्र.क्र.३५/नवि-१० 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या “भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशोष सहाय्य योजना-२०२४-२५” या प्रस्तावित 


योजनेंतर्गत नगरपरिषद/ नगरपंचायत दुधनी, मोहोळ, भुसावळ, पारोळा, देवनी, बार्शीटाकळी, अचलपूर, 
यवतमाळ, तूमसर, भद्रावती, मूल, वरोरा, देवळी, गडचिरोली, वर्धा आणि महानगरपालिका सांगली-मिरज- 
कुपवाड, अहमदनगर, जळगाव, जालना यांच्या सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद विकास योजना 
आराखडयातील रु.८५,७१,१७,३३६/- (अक्षरी पंच्याऐंशी कोटी एकाहत्तर लाख सतरा हजार feast छत्तीस 


फक्त) च्या कामांना संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेस अनुसरुन या शासन 


निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


०२. 


सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. 


अ) प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा व अंमलबजावणी संबंधित सूचना: 


१) 


x 


AN 
~~ 


& 


षु 


ord 


& 


nN 


S 


सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पांची अंमळबजावणी संबंधित नगरपरिषद/ नगरपंचायत/महानगरपालिका 
यांचेमार्फत करण्यात यावे. 

सदर प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या या संदर्भातील 
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे अंमलबजावणी यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 

सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पाचे काम इतर कुठल्याही योजनेमधून करण्यात आलेले नाही, याची 
खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी/प्रशासक महानगरपालिका/ 
नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांची राहील. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास, संबंधित नागरी स्वराज्य 
संस्थेस अशा प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला निधी, त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे बंधनकारक 
राहील. 

सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या मूळ किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. राज्य शासनामार्फत किंवा केंद्र 
शासनाच्या निधीतून त्याकरिता कोणताही वाढीव नियतव्यय उपलब्ध केला जाणार नाही, याची सर्व 
संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेकडुन नोंद घेण्यात यावी. 

सदर निधीमधून मंजूर प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाच्या निधीची द्विरुक्ती होणार नाही याची जबाबदारी 
कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

निविदेत नमुद केलेनुसार कामाची प्रगती राखण्यात यावी व निधीच्या उपलब्धतेनुसार देयक अदा 
करणेबाबत कार्यवाही करणेची जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची राहील. 

सदर योजनेंतर्गत उपलब्ध होणारा निधी त्याच उद्दिष्टांसाठी खर्च करण्याची जबाबदारी तसेच कामांची 
गुणवत्ता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मानकांप्रमाणे करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी 
यंत्रणेची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२४/सं.क्र.३९१/प्र.क्र.३५/नवि-१० 


८) सदर कामे सुरु करण्यापूर्वीच्या स्थितीचे, काम सुरु असलेल्या विविध टप्प्यावर व काम पूर्ण 


Go 


99 


झाल्यानंतरच्या स्थितीचे अक्षांश WATS छायाचित्र (Geotag Photo) काढून ठेवणे व मागणीनुसार 
सादर करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची राहील. 

सदर योजनेंतर्गत निधीचा विनियोग विहीत कार्यपद्धतीस अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे व नियमांचे 
तसेच विहीत प्रक्रियेचे अवलंबन करुन खर्च करण्यात यावा. याबाबत शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित 
करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांचे व सूचनांचे पालन करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची 
राहील. 


) योजनेंतर्गत प्रकल्पाकरिता निधी खर्च करुन संबंधित आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी /प्रशासक 


महानगरपालिका/ नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांनी विहित प्रपत्रात उपयोगिता प्रमाणपत्र व खर्चाचा 
quale संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे वेळोवेळी दिलेल्या सुचननेनुसार 
तातडीने सादर करावा. तसेच, त्याची एक प्रत संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, नवी मुंबई 
यांच्याकडे तातडीने पाठवावी तसेच योजनेंतर्गत गैरव्यवहार” लेखा आक्षेप, लोकलेखा समिती, 
विधीमंडळ कामकाज इ. संदर्भात अंमलबजावणी यंत्रणा जबाबदार राहतील. 


) सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पांमुळे निर्माण होणा-या मालमत्तांची नोंद स्थावर मालमत्ता नोंदवहीमध्ये घेणेची 


कार्यवाही संबंधित आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी/प्रशासक महानगरपालिका/ नगरपरिषद/ नगरपंचायत 
यांचेकडून करण्यात यावी. 


१२) अंमलबजावणी यंत्रणांनी प्रकल्पाचा लेखा ठेवून महालेखापाल यांना सादर करुन जतन करावा व 


उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित प्रपत्रात सादर करावीत. 


ब) निविदा प्रक्रिया: 


१) 
२) 


सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर त्वरीत निविदा काढण्यात येतील. 
सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना या संबंधित यासंदर्भातील शासनाचे प्रचलित नियम / 
तरतुदींचे काटेकोर पालन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


क) कार्यारंभ आदेशा: 


१) 


सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. मात्र 
शासनाकडून प्रकल्पाच्या मंजुरीबाबत/निधी उपलब्धतेबाबत कळविल्यानंतरच कार्यादेश देण्याची 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

कार्यादेशानंतर त्वरीत विकास कामांचा प्रत्यक्ष आरंभ करणे बंधनकारक राहील. निविदेतील 
अटी/शर्तीप्रमाणे प्रकल्पाच्या कालमर्यादेचे पालन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी/प्रशासक, महानगरपालिका/ नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांची राहील. 

सदर कामे सुरु करण्यापूर्वी प्रकल्पांच्या क्षेत्रात कुठलीही सार्वत्रिक निवडणुक/ पोट निवडणुकीची 
आचारसंहिता अंमलात नाही, याची खातरजमा कार्यान्वयीन यंत्रणेकडून करण्यात यावी. तसेच 
निवडूण आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२४/सं.क्र.३९१/प्र.क्र.३५/नवि-१० 


ड) प्रकल्पांचे त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक परीक्षण: 
सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पांचे काम गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने व्हावीत व त्यातून टिकाऊ मत्ता निर्माण 
व्हाव्यात, यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान 
महाभियानांतर्गत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या यंत्रणांकडून “त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक 
परीक्षण” (Third Party Technical Audit) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे 
बंधनकारक राहील. त्रयस्थ यंत्रणेचा अहवालाची प्रत त्वरीत संचालक, नगर रचना व मुल्यनिर्धारण 
विभाग, पुणे, संचालक, नगर परिषद संचालनालय, नवी मुंबई व शासनास सादर करण्यात यावी. 
इ) प्रकल्पांची देखभाल व दुरुस्ती: 
सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीबाबत आवश्‍यक ते नियोजन संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत करण्यात यावे. जेणेकरुन, सदर प्रकल्पातून होणारी फलनिष्पत्ती ही 
शाश्वतपणे उपयोगात राहील. प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी या योजनेंतर्गत कोणताही निधी 
उपलब्ध होणार नाही. आवश्यक देखभाल दुरुस्ती नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निधीतून करणे 
बंधनकारक राहील. 
फ) अंमबजावणीसंदर्भात अन्य सूचना :- 
१) केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे दाखळ करणे आवश्‍यक असते ही 
बाब विचारात घेऊन कामाच्या प्रगतीनुसार निधीचे वितरण करण्यात यावे. 
२) केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या सूचनांना अनुसरुन संबंधित 
महानगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत कडून सत्वर कार्यवाही करण्यात यावी. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१५१५०७२७५५२५ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


सोबत dd: परिशिष्ट- 3 Digitally signed by SHINDE SUBRAO NARAYAN 
SHINDE SUBRAO fcr 1. 
NARAYAN Seen 
(सु.ना.शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त), मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह), मंत्रालय, मुंबई. 


Cc 


५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२४/सं.क्र.३९१/प्र.क्र.३५/नवि-१० 


६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव ( नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. संचालक, नगर रचना आणि मुल्यनिर्धारण विभाग, पुणे. 

११. संचालक, नगर परिषद संचालनालय, नवी मुंबई 

१२. आयुक्‍त, महानगरपालिका (सांगलळी-मिरज-कुपवाड, अहमदनगर, जळगाव, जालना) 

१३. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/ नगरपंचायत (दुधनी, मोहोळ, भुसावळ, पारोळा, देवनी, बार्शीटाकळी, अचलपूर, 
यवतमाळ, तूमसर, भद्रावती, मूल, वरोरा, देवळी, गडचिरोली, वर्धा) 

१४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई / नागपुर 

१५. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा)- १/२, मुंबई/ नागपुर. 

१६. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१८. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परिखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१९. सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा GRAM, कोकण/पुणे/नाशिक/छ.संभाजीनगर/अमरावती/नागपूर. 

२०. सह सचिव (नवि-१०), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. उप सचिव (नवि-४, नवि-३१, नवि-३३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. निवड नस्ती (नवि-१०). 


वास्तुविशारद संस्थेचे नाव व 
नेमणुकीचे पत्र क्र. व दि. 


प्रकल्पाचा तपशिल आ. क्र. 
/स्थान, नाव अंदाजे क्षेत्र (हेक्टर) 


आ. क्र.५- दहन भूमि 
सोलापुर | दुधनी नगरपरिषद 4 
(०.६७) 
आ. क्र. ९ आठवडी बाजार | संकल्प असोसिएट्स पत्र क्र. 
सोलापुर | दुधनी नगरपरिषद 
२१२८ दि.२९/१२/२०२३ 


वाल्हेकर असोसिएट्स पत्र 
क्र. २०५९ १८/१२/२०२३ 


अ.क्र. जिल्हा  ।स्थानिक स्वराज्य संस्था 


संकल्प असोसिएट्स पत्र क्र. 
२१२८ दि.२९/१२/२०२३ 


टि.पी.एस. क्र ३ फायनल 
प्लॉट क्र ९१ (०.३३) 


आ. क्र. १ स्मशानभूमि 
विस्तारीत निवारा होड 
(0.294) 


सोलापुर | मोहोळ नगरपरिषद 


२१२८ दि.२१/०२/२०२४ 


सांगली मिरज 
३ | सांगली | आणि कुपवाड 
महानगरपालिका 


संकल्प असोसिएट्स पत्र क्र. 


परिशिष्ट- अ 


अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | नकाझशास मंजुरीचे पत्र क्र. व 


तांत्रिक मान्यता आदेशा तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता 
तांत्रिक मान्यता 
क्र.वदि. द्यावयाची रक्‍कम 


पत्र क्र. २०३, 
दि.०९/०२/२०२४ 


पत्र क्र. १७, 
दि.२८/०२/२०२४ 


म ₹ ८,८३३,१९६ ₹ 40,090,383 
0,0५0 
दि.२८/०२/२०२४ कु चा 
पत्र क्र. ९३२ दि. 
XF १७,०१०,७१२ F १९,५३८,६२६ 
२६/०२/२०२४ 


पत्र क्र. १२७१ दि 
०७/०३/२०२४ 


₹ ३,५५८,०५७ ₹ 8,028,083 


पत्र क्र. २००, 
दि.०९/०२/२०२४ 


पत्र क्र. १९५ दि. 
०९/०२/२०२४ 


पत्र क्र. २५८ दि. 
२१/०२/२०२४ 


₹ ११,७२५,९५६ ₹ 93,323,098 


संस्थेचे प्रस्तावित विकास कामाच्या तांत्रिक 
प्रकल्पाचा तपशिल आ. क्र. वास्तुविशारद संस्थेचे नाव व eee मंजुरीचे तांत्रिक मान्यता आदेश तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता 
अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | THR मंजुरीचे पत्र क्र. व तांत्रिक मान्यता 


saa A ea /स्थान, नाव अंदाजे क्षेत्र (हेक्टर) नेमणुकीचे पत्र क्र. व दि. दि क्र.वदि. द्यावयाची रक्‍कम 


नाशिक विभाग 


आ. क्र. १४३- शॉपिंग सेंटर | डी. ओ. निकम पत्र क्र. १०, 
५ | जळगाव [yards नगरपरिषद FT १०८,७४५,३७२ 
दि.०३/०१/२०२४ 
आ. क्र. २० दुकान संकुल | डी. ओ. निकम पत्र क्र. १०, पत्र क्र. २०४४, 
६ | जळगाव ।पारोळा नगरपरिषद FX ६७,७७७,००० दि. ०७/०३/२०२४ ₹ ५१,०३६,७१९ FX ६७,७७७,००० 
दि.०३/०१/२०२४ दि.१०/०३/२०२४ 
टि.पी.एस. क्र ४ फायनल 
अहमदनगर : बी. टी. कडकग पत्र क्र. १, पत्र क्र. ९६/२५६ दि. पत्र क्र. १६५, 
७ | अहमदनगर प्लॉट क्र ९६ खेळाचे मैदान ₹ ६,५०१,९६५ ₹ ६,५०१,९६५ FT ६,५०१,९६५ 
महानगरपालिका त्र दि.०१/०१/२०२४ २०/०२/२०२४ दि.०७/०३/२०२४ 
0, 


जळगाव टि.पी.एस. क्र ३ फायनल | बी. टी. कडकग पत्र क्र.१, पत्र क्र. २५९ दि. पत्र क्र. २०४६ दि. 
८ | जळगाव हि FT ४०,५८४,१७३ FT २९,९९९,७६८ FT ४०,५८४,१७२३ 
महानगरपालिका | प्लॉट क्र ३ बगीचा (१.६६) दि.०१/०१/२०२४ २०/०२/०२४ १०/०३/०२४ 


पत्र क्र. १४३/३४९, पत्र क्र. २०४५, 


दि.१०/०३/२०२४ 


र ८२,७२२,४१८ 2 १०८,७४५,२३७२ 


दि०६/०३/२०२४ 


संस्थेचे प्रस्तावित विकास कामाच्या तांत्रिक 
प्रकल्पाचा तपशिल आ. क्र. वास्तुविशारद संस्थेचे नाव व ह आत ळा a मंजुरीचे तांत्रिक मान्यता आदेश तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता 
अंदाजे अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | नकाझशास मंजुरीचे पत्र क्र. व तांत्रिक मान्यता 
/स्थान, नाव अंदाजे क्षेत्र (हेक्टर) नेमणुकीचे पत्र क्र. व दि. 


अ.क्र. जिल्हा  ।स्थानिक स्वराज्य संस्था 
दि क्र.वदि. द्यावयाची रक्‍कम 


छ, संभाजीनगर विभाग 


ae ee जालना आ. क्र. १९- व्हेजिटेबळ |देवरे धामणी आर्कीटेक्ट्स पत्र कता पत्र क्र. २३१, पत्र क्र. ११०३, ता कोर र eisete 
क्र ह. १ > 4 +] 3 2 
महानगरपालिका मार्केट (०.२) क्र. १५३, दि.१८/०१/२०२४ दि.२९/०१/२०२४ दि.०७/०३/२०२४ 
| आ. क्र. १५३- जनावराचा । बी. टी. कडकग पत्र क्र. ०२, पत्र क्र. २६६, पत्र. क्र ६०८ दि. 
लातुर | देवणी नगर पंचायत ₹ ७३,४०४,४८७ FT ७३,४०४,५०० FT ७३,४०४,४८७ 
बाजार (५.०३) दि.०१/०१/२०२४ दि.३१/०१/२०२४ ०१/०३/२०२४ 


(Ra | (| Cn (D(C SU 


अमरावती विभाग 


बार्शिटाकळी आ. क्र. १३- आठवडी ।डी स्टुडीओ आर्किटेक्ट्स पत्र पत्र क्र. २५३, पत्र क्र. १५१५, 
अकोला ; X 30,¥00,000 ₹ २८,३२०,७८९ X ३०,४००,००० 
नगरपंचायत बाजार (४.९४) क्र. १६०५, दि.१९/१२/२०२३ दि.२१/०२/२०२४ दि.०७/०३/२०२४ 


अचलपुर आ. क्र. २१ - शॉपिंग सेटर | डी स्टुडीओ आर्किटेक्ट्स पत्र पत्र क्र. २४९ दि. पत्र क्र. १५६४ दि. 
१२ | अमरावती ₹ ४३,२३२३६,९०७ ₹ ३२९,१९३,८९४ ₹ ४३,३३६,९०७ 
नगरपरिषद (०.३) क्र. १६०५, दि.१९/१२/२०२३ २१/०२/२०२४ ११/०३/०२४ 
व यवतमाळ आ. क्र. १०१- दुकान केंद्र | डी स्टुडीओ आर्किटेक्ट्स पत्र 
१३ | यवतमाळ aie oe 
नगरपरिषद व केंद्र (०.७४३) | क्र. १६०३, दि.१९/१२/२०२३ 


पत्र क्र. २२६, पत्र sh. १५१७, 


र १६३,०८७,५०८ १२३५५०४१४४ ₹ १६३,०८७,५०८ 


दि.१६/०२/२०२३ | दि.०७/०३/२०२४ 


अ.क्र. 


जिल्हा 


स्थानिक स्वराज्य संस्था 


प्रकल्पाचा तपशिल आ. क्र. 
/स्थान, नाव अंदाजे क्षेत्र (हेक्टर) 


वास्तुविशारद संस्थेचे नाव व 
नेमणुकीचे पत्र क्र. व दि. 


प्रस्तावित विकास कामाच्या 
अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | THR मंजुरीचे पत्र क्र. व 
दि. 


नागपूर विभाग 


तांत्रिक मान्यता आदेशा 
क्र.वदि. 


तांत्रिक मान्यता 


प्रशासकीय मान्यता 
द्यावयाची रक्‍कम 


१४ 


१५ 


9 


१८ 


१९ 


Oo Oo 
mn 


भंडारा 


तुमसर नगरपरिषद 


भंडारा 


चंद्रपुर 


चंद्रपुर 


चंद्रपुर 


वर्धा 


तुमसर नगरपरिषद 


भद्रावती 


नगरपरिषद 


मूल नगरपरिषद 
वरोरा नगरपरिषद 


देवळी नगरपरिषद 


आ. क्र. - दुकान संकुल 
(डांगरे स्कुल) (०.१६) 


घाटपंडे असोसिएस्ट्स पत्र 
क्र. २५, दि.०४/०१/२०२४ 


आ. क्र. - दुकान संकुल 
(मोर स्कुल) (०.१) 


आ. क्र. - सांस्कृतिक 
सभागृह (३) 


आ. क्र. - सांस्कृतीक 
सभाग्रह (०.७४) 


आ. क्र. ०५४ - शापिंग सेंटर 
नगर भवन (०.५६) 


स. क्र. ५२- ब्युटीफिकेशान 
ऑफ रोड SAIS (०.४५) 


घाटपंडे असोसिएस्ट्स पत्र 
क्र. २५, दि.०४/०१/२०२४ 


घाटपंडे असोसिएस्ट्स पत्र 
क्र. २५, दि.०४/०१/२०२४ 


घाटपंडे असोसिएस्ट्स पत्र 
क्र. २५, दि.०४/०१/२०२४ 


घाटपंडे असोसिएस्ट्स पत्र 
क्र. २५, दि.०४/०१/२०२४ 


बी. टी. कडलग क्र. २, 
दि.०१/०१/२०२४ 


क ती पत्र क्र. २९२, 
= = 4 
दि.२०/०२/२०२४ 
पत्र क्र. २१६, 
₹ २२,२१५,८४० 
दि.२०/०२/२०२४ 
₹ ३२,२४३,८७८ ल्ल 
cat? दि.२१/०२/२०२४ 
₹ २४,२५३,०८४ ne 
> 4 90 
दि.२८/०२/२०२४ 
₹ ६५,१२०, ६७३ ११006 
ण ०, 
दि.२१/०२/२०२४ 


पत्र क्र. ३७९, 
₹ ६,२२२,९०० 


दि.०१/०३/२०२४ 


पत्र क्र. २६६३, 
दि.०६/०३/२०२४ 


पत्र क्र. २६६२, 
दि.०६/०३/२०२४ 


पत्र क्र. ११२, 
दि.०७/०३/२०२४ 


पत्र क्र. ११३, 
दि.०७/०३/२०२४ 


पत्र क्र. २४४१, 
दि.०७/०३/२०२४ 


पत्र क्र. १५१३, 
दि.०४/०३/२०२४ 


₹ ११,४७१,४८९ 
2 98,496,838 


XW, {00,823 


X १७,९५३,५५४ 


₹ ६०,१०३,८९९ 


10,989,343 


२ २२,२१५,८४० 


₹ ३२,२४३,८७८ 


₹ २४,२५३,०८४ 


₹ ६५,१२०, ६७३ 


₹ ५८,२२२,९०० 


संस्थेचे प्रस्तावित विकास कामाच्या तांत्रिक 
प्रकल्पाचा तपशिल आ. क्र. वास्तुविशारद संस्थेचे नाव व तांत्रिक मान्यता आदेश तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता 


अंदाजे अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | THR मंजुरीचे पत्र क्र. व तांत्रिक मान्यता 
/स्थान, नाव अंदाजे क्षेत्र (हेक्टर) नेमणुकीचे पत्र क्र. व दि. दि क्र.वदि. द्यावयाची रक्‍कम 


गडचिरोळी  ।आ. क्र. ३०- ब्युटिफीकेशन | बी. टी. कडलग क्र. २, पत्र क्र. ४४३, पत्र क्र. १९८२, 
२० | गडचिरोली हि nee % २६,१०४,००० % 93,094,000 F २६,१०४,००० 
नगरपरिषद ऑफ पार्क अँड SH (०.९) दि.०१/०१/२०२४ दि.०७/०३/२०२४ दि.०६/०३/२०२४ 
२१ वर्धा वर्धा नगरपरिषद नवी ब हती शिव्या वाताला ठा ee ₹ ७८,२७८,७०४ cane natn ₹ ६८,३५३,३१६ ₹ ७८,२७८,७०४ 
कॉप्लेक्स 9 2 ce) 4 ie) 
DIRT (0.898) दि.०१/०१/२०२४ दि.०१/०३/२०२४  । दि.११/०३/२०२४ 


₹ २१४७,२१२,०१२ ₹ २७०, ६२३४,४२२ 


७०७, ६०३,३०९| ₹८५७,११७,३३६ 


Digitally signed by SHINDE SUBRAO NARAYAN 


SHINDE SUBRAO NARAYAN या is ot eaMeh be मान 


4.03.15 15:20:24 


(सु.ना.शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अ.क्र. जिल्हा  ।स्थानिक स्वराज्य संस्था 


